“चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत बल्लारपूर, पोंभूर्णा, 
गोंडपिंपरी व राजूरा तालुक्यामध्ये सोलर, 
चरखा, क्लस्टर तयार करणे.” 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: चांबायो-२०१९/प्र.क्र.७९/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १८ जुले, २०१९ 


वाचा: राज्यस्तरीय समितीच्या दि. ०८/०१/२०१९ रोजीची बैठक. 


प्रस्तावना: 


“चांदा ते बांदा” योजनेंतर्गत “बल्लारपूर, पोंभूर्णा, TSG व राजूरा तालुक्यामध्ये सोलर, 


चरखा, क्लस्टर तयार करणेबाबत” जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी रु. ८१३.०० लक्षचा प्रस्ताव 


राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांच्या 


अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीच्या दि ०८/०१/२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये सदरहू प्रस्तावास 


मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदरहू प्रस्तावानुसार करावयाच्या विविध कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक 


मंजूरी देण्यासाठी अधिकार प्रदान करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 


“चांदा ते बांदा” योजनेंतर्गत “बल्लारपूर, पोंभूर्णा, गोंडपिपरी व राजूरा तालुक्यामध्ये सोलर, 


चरखा, क्लस्टर तयार करण्याच्या” कामाकरीता रु. ८१३.०० लक्ष या नाविन्यपूर्ण कामास राज्यस्तरीय 
समितीने दि. ०८/०१/२०१९ रोजीच्या बैठकीत दिलेली मान्यता विचारात घेऊन प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना “विशोष बाब” म्हणून या शासन निर्णयान्वये प्रदान 


करण्यात येत आहेत. 


२. हा आदेश नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-१०१५/प्र.क्र.५१/१४८१, 


दि. ०७/०७/२०१७ तरतूदीनुसार तसेच वित्त विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र.२२८/२०१९/व्यय-८ 


दि. ०४.०७.२०१९ अन्वये प्राप्त केलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः चांबायो-२०१९/प्र.क्र.७९/का.१४१८ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून, त्याचा संगणक संकेताक २०१९०७१८११०७३६२३१६ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


VUESING oe र 
FATTESING VASAVE ८४ 
(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री, वित्त व नियोजन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) मा. राज्यमंत्री, वित्त व नियोजन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४) प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 
६) प्रधान वन संरक्षक, वन भवन, रामगिरी रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर. 
७ उप वन संरक्षक, मध्य चांदा, वन विभाग, चंद्रपूर. 
८) जिल्हा नियोजन अधिकारी, चांदा ते बांदा योजना जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर. 
९) जिल्हा समन्वयन अधिकारी, चांदा ते बांदा योजना जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर 


१०) निवडनस्ती का. १४१८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


